इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्र.प्रसंस्था-२०१९/प्र.क्र.१००/महामंडळे, 
दि.१९ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर उपरोक्‍त वाचा येथे 
नमूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या खालील CRA नमूद केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नाव पदनाम 


महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) 


१ | डा.संजय कुटे. अध्यक्ष 


२ श्री.डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भा.व.से. संचालक 


०२. Blam निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१२४१०५१४२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: ०२! 
RAVINDRA eae 
d67e55 
ber=9dfb7aefbd9e82b129c324d567b46e1d853d93c38d6e2 
22c868eac72ecd 12784, ou=VJNT OBC AND SBC DEPT, 
VA S A N T R A O G U R AV GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA VASANTRAO 
Date: 2020.03.18 12:42:40 +05'30 


(रविन्द्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


b22364370F4d96ab25 1b7263219586c0069b661c3f9cd6F 
12, postalCode=400032, MANTRALAYA,MUMBAI, 


प्रत: 

१. मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४. खाजगी सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 


५. डॉ.संजय कुटे, तृप्ती व्हिला, सिध्दीविनायक नगर, नवीन न्यायालयाजवळ, जळगाव (SI), 
जि.बुलढाणा-४४४ ३०३. 

६. श्री.डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भावसे, डी-१/३, केंद्रीय विहार, सेक्टर-४, मोशी पिंपरी-चिंचवड, 
पुणे-४१२१०५. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
बालचित्रवाणी सी.टी.सर्व्हे नं.१७३, ब/१, गोपाळ WT आगरकर रोड, पुणे-४११००४. 

८. निवडनस्ती (महामंडळे). 


303333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


